अँड. परिक्षित गाणोरकर यांना व्यावसायिक फी 
प्रदान करण्याबाबत.... 

धारणी पो.स्टे., अमरावती अप. क्र. २११/२०२१ 
अन्वये दाखल Wet उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणात मा. सत्र न्यायालय, 
अचलपूर, अमरावती येथील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०६२१/प्र.क्र.१४०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.६३/डी-१४, 
दि.११.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- धारणी पो.स्टे., अमरावती अप. क्र. २११/२०२१ अन्वये दाखल गुन्हयातून 


उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. सत्र न्यायालय, अचलपूर, अमरावती येथील 


न्यायालयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. परिक्षित गाणोरकर यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


मा. सत्र न्यायालय, अचलपूर, अमरावती 


१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. १२,०००/- (अक्षरी रुपये बारा हजार फक्त) 
2) विचारविनिमय फी (प्रति बैठक) - रु.३,०००/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. परिक्षित गाणोरकर यांना अनुज्ञेय होणार 


नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 


नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 


तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची 


दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०६२१/प्र.क्र.१४०/पोळल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ USA -(00)908, 


जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या 


लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 


आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४ /09/2023 


अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२१०१५५१३०९१२९ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
BHIVRAJ PAWAR 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस अधिक्षक, अमरावती (ग्रामीण), अमरावती 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/ मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 

) अधिदान व लेखा कार्यालय, अमरावती 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, अमरावती 

) अँड. परिक्षित गाणोरकर, शास्वत झाळे मागे, केडाव कॉलनी, कॅम्प, अमरावती-४४४६०२ 
) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१०). 


Cc 
wes 


(९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


